समग्र शिक्षा या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत शिक्षक 
शिक्षण या योजनेसाठी सन २०२०-२०२१ या आर्थिक 
वर्षातील अनुसूचित जमाती उपयोजना लेखाशीर्षांतर्गत 
केंद्र शासनाचा हिस्सा व त्यास अनुसरुन राज्य 
शासनाचा समरूप हिस्सा वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१९/प्र.क्र.१०६/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : - २२ फ़ेब्रुवारी, २०२१ 


१) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र दिनांक ३० एप्रिळ, २०१९ 

२) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ. क्र.७-२/२०२०- आय एस -१२ (एसटी) 
दिनांक २७ एप्रिल, २०२० 

३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० 

8) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग झासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.०४/अर्थसंकल्प 
(विघयो), दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२० 

५) शालेय शिक्षण विभाग समक्रमांकित शासन निर्णय दि. २१ जुले २०२० 

६) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्ण क्र. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, 
दि. १२ फ़ेब्रुवारी २०२१ 

७) शिक्षा मंत्रालय,भारत सरकार यांचे पत्र क्र.७-२/२०२०-॥७.१२, दि.२० जानेवारी,२०२१ 


प्रस्तावना- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसुचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र. टी-५ मधील मुख्य 
लेखाशीर्ष २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण खालील समग्र शिक्षा अभियान या योजनेच्या क्रेंद्र हिस्सा व समरुप 
राज्य हिस्सा यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पुनर्विनियोजनाद्वारे एकुण रु. ४६२.७८ लाख (अक्षरी 
चार कोटी बासष्ट लाख अठठयाहत्तर हजार फ़क्त) इतका निधी आदिवासी विकास विभागाने दि. १२ 
फ़ेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित व खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे.सदर निधी क्षेत्रीय 
कार्यालयास उपलब्ध करून खर्चास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 

सन २०२०-२१ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून केंद्र हिस्स्यापोटी एकुण रु. २७७.३५ लक्ष व राज्य 
हिस्स्यापोटी रु.१८५.४३ लक्ष अशी एकुण ४६२.७८ लक्ष इतकी रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरित करण्यास व 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. या रकमेत शिक्षक शिक्षण साठी केंद्र हिऱ्याची सन २०१९-२० या वर्षासाठी 
देय असलेल्या रु. १९१.४६ लक्ष व राज्य हिश्याची देय असलेल्या रु. १२७.६४ लक्ष या रकमेचा समावेश 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१९/प्र.क्र.१०६/प्रशिक्षण 


(रु. लाखात) 
योजनेचे लेखाशीर्ष बाब याशा. नि. 
नाव केंद्र/राज्य हिस्सा अन्वये वितरित 

निधी 
समग्र २२०२ आय ६४८ ०१, वेतन २५१.१२ 
शिक्षा केंद्र हिस्सा ३१-सहायक २६.२३ 
अभियान (६०%) अनुदाने 
(शिक्षक (वेतनेतर) 
शिक्षण) २२०२ आय ६५७ ०१, वेतन १६७.९४ 
राज्य हिस्सा ३१-सहायक १७.४९ 
(४०%) अनुदाने 
(वेतनेतर) 
एकुण ४६२.७८ 


२. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी व संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर खर्च वित्त विभागाच्या १६ एप्रिल २०२०, ४ मे २०२० व १८ मे २०२० च्या शासन निर्णय / 
परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


४. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर वितरीत निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.७२०/२०२१/व्यय-१४, दिनांक 
०४.१२.२०२१ व आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, 
दि. १२ फ़ेब्रुवारी २०२१ नुसार दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१९/प्र.क्र.१०६/प्रशिक्षण 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२२१८०६४६७१२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJENDRA 
SHANKARRAO 
PAWAR 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय विभाग), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
६. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र शासन, पुणे 
७. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, चर्नीरोड, मुंबई. 
८. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे 
१०. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे 
११. संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (9/2), मुंबई/नागपूर 
१३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
१५. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१७. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 
१८ अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवडनस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


